शासकीय संदेज्ञाची चित्रपटगृहांमधून प्रसारण 
करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(५/का.३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक - २० ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचावे :- 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. वृत्तचित्र १८/विशेष प्रसिद्धी १८-१९ 
प्रस्ताव का-७/४७६ दि. १०.०९.२०१८चे पत्र 


प्रस्तावना : 


शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला 
होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध योजनांची प्रसिध्दी करण्यात येते. 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये शासकीय संदेशाची चित्रपटगृहांमधून प्रसारण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

शासनाच्या विविध योजना व महत्वाकांक्षी प्रकल्प यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला 
होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयामार्फत शासकीय संदेशाचे प्रसारण करण्यात येते. 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये शासकीय संदेशाची चित्रपटगृहांमधून प्रसारण करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

या योजनेची अंमलबजावणी माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयाकडून करण्यात येईल. 
या बाबींवर ऑक्टोबर, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत होणाऱ्या रु.६४,००,०००/- (चौसष्ट 
लाख) इतक्या रकमेस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. वरील प्रयोजनासाठी येणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-माहिती 
व प्रसिद्धी ६० इतर, १०१ जाहिरात व हक प्रसिद्धी (संगणक सांकेतांक २२२० ११७५) (योजनांतर्गत) 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वषातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर खर्च करतांना शासनाचे प्रचलित नियम/आदेशा कार्यपध्दती इ. चा अवलंब करण्यात यावा. 

२. हा शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६७/१८/१४४३, 
दि.०८/१०/२०१८ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३७४/व्यय-४ दिनांक १२.१०.२०१८ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.३३६(५)/का.३४ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२०१६१९३४८१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Nara) Musale 


Ramkisan Palin erate 
Narayanrao Musale rissa 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचाळक(माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

२. सर्व विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

४. महालेखापाल१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. संचालक(माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क औरंगाबाद/नागपूर, 

१०. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क 

११. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई 

१२. मा. राज्यमंत्री (सा.प्र.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

१३. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 

१४. लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई 

१५. नियोजन विभाग/का-१४४३, मंत्रालय, मुंबई 

१६. वित्त विभाग/का-व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती/का-३४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


